विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - 
श्री.ए.एम.ससाणे, विशेष लेखापरिक्षक वर्ग- 
१ सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४८/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :- २६मे, २०२३ 
शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 

विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

7 श्री.ए.एम.ससाणे । विशोष लेखापरिक्षक वर्ग-१। विठोष लेखापरिक्षक वर्ग-१ 
सहकारी संस्था (जिमस बँक),पुणे | सहकारी संस्था अधिन विभागीय 
सहनिबंधक सहकारी संस्था 
(लेखापरिक्षण), पुणे विभाग, पुणे या 
रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ 
अधिका-याकडे सोपवून पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी Gard sear तात्काळ अंमलात येतील 
याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५२६२०५१२१४३०२ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


> ॥॥॥_ ॥॥४२१॥॥॥ 
CHAUDHRY 
(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४८/५स 


२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) व संबधित जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. श्री.ए.एम.ससाणे, विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (जिमस बँक),पुणे. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१२.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.निवड नस्ती (कार्यासन-५-सो. 


on GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


